वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार 
योजनेंतर्गत WA २०२४-२५ करीता 
कोल्हापुर जिल्ह्यातील कामांना 
प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.४१२/योजना-१ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ ऑक्टोबर, २०२४ 
वाचा :- १) शासन निर्णय, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण 
विभाग, क्रमांक: तांसुयो-२०१७/प्र.क्र.८४/योजना-१, दि.३०.०१.२०१८. 
२) जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजना, कोल्हापुर यांचे क्रमांक 
३१७०, दि.१८.०५.२०२३, क्र.१६९, दि.०८.०१.२०२४ व क्र. १४१८, दि. १४.०३.२०२४ चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्यात विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गात अनेक जाती, जमाती असून अद्यापही 


भटकंती करुन स्थलांतरीत स्वरुपाचे जीवन जगत आहेत. लमाण, बंजारा, वंजारी, धनगर, पारधी अशा 
अनेक समूहांचे तांडे / वस्त्या असून अशा तांड्यामध्ये या जाती / जमातीचे लोक अनेक वर्षांपासून राहत 
असले तरी, अशा तांडे किंवा वस्त्यांना प्राथमिक सुविधा उपलब्ध होत नाहीत व त्यामध्ये आधुनिकतेकडे कल 
असला तरी या प्रवर्गातील बहुसंख्य समाज गरीबीचे जीवन जगत आहे. तांडे, वाडी किंवा वस्त्या यामध्ये सध्या 
या प्रवर्गातील समाज ज्या ठिकाणी वास्तव्यास आहे त्याच ठिकाणी या समाजास स्थिर जीवन जगता यावे 
याकरीता त्यांना काही अत्यावश्‍यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. त्यानुषंगाने वसंतराव 
नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वाचा येथील क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये सविस्तर 
सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, वसंतराव नाईक तांडा/ वस्ती 
सुधार योजना जिल्हास्तरीय समिती, कोल्हापुर यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीने मान्यता 
देऊन शिफारस केलेल्या कामांचा प्रस्ताव वाचा क्र.२ अन्वये शासनास प्राप्त झाला आहे. त्यानुषंगाने, सदर 
प्रस्तावातील कामांना प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेंतर्गत जिल्हास्तरीय समितीने शिफारस केलेल्या 
कोल्हापुर जिल्ह्यातील २० कामांना (परिशिष्ट-अ प्रमाणे) प्रशासकीय मान्यता व त्यांकरीता 
रु.१,८०,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी ऐंशी लक्ष फक्त) इतक्या निधी मंजुरी देण्यात येत आहे. सदरहू 
कामांसाठी सद्य:स्थितीत रु.३०.०० लक्ष (अक्षरी रुपये तीस लक्ष फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यात येत 
असून उर्वरित निधी योजनेंतर्गत उपलब्ध आर्थिक तरतूद आणि कामांच्या पुर्ततेनुसार वितरीत करण्यात 
येईल. 


शासन निर्णय क्रमांक : तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.४१२/योजना-१ 


२. सदर निधी शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य क्रीडा व विशेष सहाय्य विभाग 
क्रमांक- इमाव-२००३/ प्र.क्र. २०५/मावक-३, दिनांक ७ जून, २००३ मध्ये नमूद केलेल्या तसेच, शासनाने 
यासंबंधी वेळोवेळी दिलेले आदेश / परिपत्रकाप्रमाणे सन २०२४-२५ मध्ये मंजुर करण्यात आलेल्या 
तरतूदीतून खर्च करण्यात यावा. 

३. याद्वारे मंजूरी देण्यात येत असळेली व हाती घेण्यात येणारी परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद कामे ही 
शासनाच्या किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या किंवा आमदार/खासदार किंवा अन्य कोणत्याही योजनेतून 
यापूर्वी मंजूर झाळी नाहीत किंवा करण्यात आली नाहीत याची खात्री करुन हाती घेण्यात यावीत. 

४. सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मधील कामांचे सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करुन त्याला सक्षम 
प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता घेण्यात यावी. तसेच, परिशिष्ट-अ मधील नमूद कामांकरीता सद्य:स्थितीत 
वितरीत करण्यात आलेला निधी समप्रमाणात उपलब्ध करुन देण्याची दक्षता सहायक संचालक, इतर 
मागास बहुजन कल्याण, कोल्हापुर यांनी घ्यावी. 

4. सदरहू कामांकरीता संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे हे “नियंत्रक 
अधिकारी” म्हणून काम पाहतील. तसेच, कामांकरीता उपलब्ध करुन दिलेला निधी त्याच उद्दिष्टासाठी 
खर्च करण्यात येत असल्याचे व काम गुणवत्तेनुसार झाले आहे किंवा कसे, तसेच मंजूर करण्यात आलेला 
निधी मंजूर कामावरच खर्च झाला आहे किंवा कसे हे संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
संचालनालय, पुणे यांनी पहावे. 

दर याद्वारे मंजूर कामांवर निधी खर्च करतांना तो विहित कार्यपध्दती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे व 
नियमांचे तसेच विहित प्रक्रियेचे अवलंबन करण्यात यावे. निधी खर्च करण्याबाबत वित्त विभागाकडून 
वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील सूचनांचा व वित्तीय अधिकाराच्या मर्यादेचा भंग 
होणार नाही तसेच, कुठल्याही शासन निर्णय / अधिकारांचा भंग होणार नाही हे संचालक, इतर मागास 
बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांनी पहावे. 

0. सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण व समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
कोल्हापुर यांचे या कामांवर प्रत्यक्ष नियंत्रण राहील व ते या कामाच्या प्रगतीचा अहवाल संचालक, इतर 
मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांना व शासनास न चुकता सादर करतील. 

टू सदर निधी वितरीत करण्यासाठी उप सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय 
मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून तसेच सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, कोल्हापुर 
यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, सदरहू निधी 
कोषागारातून आहरित करण्यासाठी सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, कोल्हापुर यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.४१२/योजना-१ 


९. 


यावरील खर्च “मागणी क्र.झेडजी-३, २२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग 


व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ८०-सर्वसाधारण, १०२-स्वयंसेवी संस्थांना मदत, (०२) तांडा वस्ती सुधार 
योजना,(०२)(०१) विजाभज आणि विमाप्र यांच्यासाठी तांडा वस्ती सुधार योजना (कार्यक्रम), ३१-सहाय्यक 
अनुदान (वेतनेतर) (कार्यक्रम) (दत्तमत) (२२२५ एफ ०५८)” या लेखाशिर्षातर्गत २०२४-२५ या वर्षात उपलब्ध 
आर्थिक तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


qo, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००४१९०१२९७०३४ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रत, 


९. 


. भा. 
मा. 
३. मा. 
मा. 
मा. 
. भा. 
. भा. 
. भा. 
मा. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by MAHESH VAMAN SARANG 

MA H E H DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OTHER 
BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d0fd8a6eb797ea40ee23585844bb6560f906ef8 1c2815952 
76444d546ca36145, postalCode=400032, st=M 


lal 
INumber=F69F7D02E8869F5B3A4C2B8A9895 589FF307B9C66 
DE751750FC9831B49A017C0, -MAHESH VAMAN SARANG 
tte: 2024.10.04 18:47:44 +05'30 


(म.वा.सारंग) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

उप मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
११.जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार योजना, कोल्हापुर. 
१२.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापुर. 

१३.संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

१४.महाळेखापाल महाराष्ट्र्‌ -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
१५.उपसंचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग (प्रादेशिक), पुणे. 

१६.सहायक GASH, इतर मागास बहुजन कल्याण, कोल्हापुर. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक : तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.४१२/योजना-१ 


qo. जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, कोल्हापुर. 

१८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापुर. 

१९. लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा व निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२०. उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१. उप सचिव (का-१४१३) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२. उप सचिव (व्यय-१४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२४. निवडनस्ती (योजना-१). 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक : तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.४१२/योजना-१ 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.४१२/योजना-१ 
दिनांक : ०४ ऑक्टोबर, २०२४. 

परिशिष्ट-अ 


वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ करीता प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत असलेल्या कोल्हापुर जिल्ह्यातील कामांचा तपशील 


(रु. लक्षमध्ये) 
अ. | तालुका | ग्रामपंचायतीचे | तांडा/ वस्तीचे कामाचे स्वरुप कामाची 
क्र नाव नाव व लोकसंख्या किंमत 
| मुगळी / उमाजी नाईक । श्री.सुरेश नाईक यांचे घरापासुन ते | १०.०० 
सोनारवाडी वस्ती (२१०) Wel जोडरस्ता पर्यंत खडीकरण 
डांबरीकरण व TS बांधकाम करणे 
२ म्हाळुंगे गोधनगरवाडा =| apg येडगे यांचे घर ते अंगणवाडी | १०.०० 
खालसा (२१५) रस्ता येथे रस्ता व Tes बांधकाम 
करणे 
३ गुढेवाडी नाईकवस्ती श्री.श्रीराम नाईक यांचे घरासमोर गटर | १०.०० 
(२८१) व शिवराम नाईक घर ते संजय महादेव 
नाईक घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण 
करणे 
8 दुंडगे अक्कलवाडी (१५१) | श्री.मारुती धोंडिबा तरवाळ यांचे घर ते | १०.०० 
पुंडळीक सुभाणा यांचे घरापर्यंत 
चाळोबा जाणारा रस्ता कॉक्रीटीकरण 
चंदगड व गटर्स बांधणे 
षु करेकुंडी नाईकवस्ती करेकुंडी ते कोवाड या मुख्य | ६.०० 
(११८) रस्त्यापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण व 
गटर्स बांधकाम करणे 
रि वाघोत्रे नाईकवस्ती श्री.विलास विष्णु नाईक यांचे घर ते| ६.०० 
(१२०) सखाराम WAM नाईक यांच्या 
घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण व TSS 
बांधकाम करणे 
७ कालकुंद्री नाईक समाज _ श्री.कळाप्पा नाईक यांचे घर ते| ६.०० 
(१२३) कागणी रस्त येथे सस्ता 


काँक्रीटीकरण व गटटर्स बांधकाम 
करणे 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांक : तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.४१२/योजना-१ 


८ शिनोळी बु. बुवा वस्ती डा.बाबासाहेब आंबेडकर नगर ते बुवा | ४.०० 
(६५) वस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण व Tee 
बांधकाम करणे 
९ कडलगे बु. बुवा वस्ती मेन रस्ता ते धोंढगिरी बुवा यांच्या| ४.०० 
(७०) घरापर्यंत गटर्स बांधणे व श्री.सुधीर 
गिरी यांचे घरापासून ते लक्ष्मण गिरी 
यांच्या घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण 
चंदगड करणे 
7 कलिवडे धनगरवाडा sag भागोजी जानकर यांचे | ६.०० 
(१११) घरापासून ते जुनी पाण्याची टाकी येथे 
रस्ता कॉक्रीटीकरण व गटर्स बांधकाम 
करणे 
१ १ नागनवाडी गोसावी गल्ली श्री.केशोर गोसावी यांचे घर ते पांडुरंग | ४.०० 
(५३) गोसावी यांच्या घरापर्यंत रस्ता 
काँक्रीटीकरण करणे 
१२ मळलतवाडी |।तरवाळ वस्ती (५८) | श्री.वसंत संजु तळवार यांचे घर ते बाळू | ४.०० 
यळाप्पा तळवार/नाईक यांच्या 
घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण व गर्टर्स 
बांधकाम करणे 
१३ चितळे धनगरवाडा आर.सी.सी गट्स / रस्ता| १०.०० 
(१७५) काँक्रीटीकरण करणे 
१४ । आजरा गजरगाव पाथरवट समाज । आर.सी.सी गट्टर्स / रस्ता | १०.०० 
(४०९) काँक्रीटीकरण करणे 
१५ किणे  ।हणंबर गवळी वस्ती | मोहरी बांधकाम व रस्ता सुधारणा | १०.०० 
(३२१) करणे 
१६ मनवाड गवळी वस्ती (१४०) | श्री.नवलाप्पा कलगोंडा यांचे घर ते | २०.०० 
अर्जुन कलगोंडा यांच्या घरापर्यंत 
आर.सी.सी.गटर्स व रस्ता 
काँक्रीटीकरण करणे 
१७ | गडहिंग्लज | हेब्बाळ GIS. | गवळी वस्ती (११०) | श्री.राजेंद्र गवळी यांचे घर ते नारायण | २०.०० 
गवळी, हनुमान मंदिरापर्यंत 
आर.सी.सी.गटर्स व रस्ता 
काँक्रीटीकरण करणे 
q¢ माद्याळ क .नूल | क्रांतीनगर गवळी) | श्री.नामदेव राजपूत यांचे घर ते हंकर | १०.०० 
(गल्ली प्लॉट गवळी यांच्या घरापर्यंत कॉक्रीट रस्ते, 
(१६३) गटर्स व दिवे बसविणे 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांक : तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.४१२/योजना-१ 


१९ माद्याळ क. नूल | शाहूनगर गवळी) | SAMA गुराप्पा घेजी यांचे घर ते| १०.०० 
(गल्ली प्लॉट राजेंद्र चौगुले यांच्या घरापर्यंत काँक्रीट 
गडहिंग्लज (१४७) रस्ते, गटर्स व दिवे बसविणे 
२० निलजी गवळी वस्ती श्री.सोमा गवळी (पिरुगोळा) यांचे | १०.०० 
(५१) घरापासून हनिमनाळ मादयाळ रोउ 
पर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे 
एकूण १८०.०० 


Digitally signed by MAHESH VAMAN SARANG 

MA H E H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 
BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4,20=d0fd8a6eb797 ea402e23585844bb65601906ef81c28159527 
6444d546ca36145, postal 


\de=400032, st=Mahi 
serialNumber=I F69F7D02E8869F5B3A4C2B8A9895589F F307B9C66D. 
E751750FC9831B49A017C0, cn=MAHESH VAMAN SARANG 
2024.10.04 18:48:04 +05'30" 


(म.वा.सारंग) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


